उपसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ठाणे,रायगड जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ च्या ४२ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१३३/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ११ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१६०/आरोग्य ३(अ), 
दि.०९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-७अ 
/ टे-८/ जिप / ठाणे मंडळ /अस्थाई पदे/चालू ठेवणे/१५६४-६५/१८, दि.९.०४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

उपसंचाळक आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील ठाणे,रायगड जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ च्या ४२ अस्थायी पदांना 
दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४२ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-३ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ -सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 

009-(¥)- गट वैद्यकीय अधिकारी 

(२२१० ०३७१) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१३३/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१५४८२४९५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i Digitally signed by Rajendra 
R a e [] d r a Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
iia Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a aa [ चै O} | O = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 
Date: 2018.04.11 13:21:29 


Kaurte प 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई 

४. जिल्हा ace चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय,ठाणे/रायगड 

५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती. 


one GS —& 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


विवरणपञ अ जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे 
पदांची | शेवटी पदे पुढे चालू ज्या दिनांकापर 


संख्या | ठेवण्यात आलेला झा.नि. व | पदे चालू ठेवाव 
दिनांक याची तो दिनांक 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या 
तो झासन निर्णय 


झा.नि.सा.आ.वि.पी २ पार्वजनिव यवि ०१.०१.२०१८ 
१६ब दिनांक २.०२.८४ शा.नि.क्र.अपदे-२०१७/ ते 
प्रक्र.१६०/आरोग्य ३अ, ३०७.०९.२०१६६ 


दिनांक .०९ फेब्रुवारी २०१८ 


शा.नि.सा.आ.वि.संकिण 
आ-४ दिनांक ३०.८.१९ 


९४ 


शा.नि.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी/२००३/प्रक्र.२६१/ 
आरोग्य -५ / दिनांक २८.७.२००४ 


-१००१/३१०/प्र.क्र.१४१ 
आरोग्य -५/ दिनांक १७.१.२००५ 


Se .» स्का a 
id N 


मागणी क्र.३आर,२२१० 
.सेवा व सार्व.आरोग्य ०६- 
सार्व.आरोग्य ००१, संचालन व 
प्रशासन ००१ (४) गट 
वैदय.अधि.२२१०-०३७१ 


आरोग्य-४/दिनांक २८.७.२००४ व झासन शुध्दी 
पञक क्र.पीएचसी/२००३/प्रक्र.२६१/ आरोग्य- 
दिनांक ३०.०१.२००६ 


तालुका 


मुरबाड 


विवरणपञ अ 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद पालघर 
पदनाम पदांची | शेवटी पदे पुढे चालू 


श्रेणी संख्या | ठेवण्यात आलेला शा.नि. व 
दिनांक 


शा.नि.क्र.अपदे-२०१७/ 
प्रक्र.१६०/आरोग्य ३अ, 
दिनांक .०९ फेब्रुवारी २०१८ 


पदे चालू ठेवाव 
याची तो दिनांक 
०१.०१.२०१८ 
ते 
३०.०९.२०१९ 


Pp 
‘< ° 


मागणी क्र.३आर,२२१० 
.सेवा व सार्व.आरोग्य ०६- 
सार्व.आरोग्य ००१, संचालन व 
प्रशासन ००१ (४) गट 
वैदय.अधि.२२१०-०३७१ 


विवरणपञ अ 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद रायगड 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या : 
तो झासन निर्णय ठेवण्यात आलेला MA. व | पदे चालू ठेवाव 
दिनांक याची तो दिनांक 
पार्वजनिव ०१.०१.२०१८ मागणी क्र.३आर,२२१० 
शा.नि.क्र.अपदे-२०१७/ ते .सेवा व सार्व.आरोग्य ०६- 
प्रक्र.१६०/आरोग्य ३अ, *७.०९.२०१४ | सार्व.आरोग्य ००१, संचालन व 
दिनांक .०९ फेब्रुवारी २०१८ WIR ००१ (४) गट 
वैदय.अधि.२२१०-०३७१ 


शा.नि.क्र.सा.आ.वि.आयपीएससी/१०८२/२०/पीएच 
१६ब/दिनांक २८.५.८२ 


वि.पीएचक्यू/१२८०/२८९/पीएच- 
१६ / दिनांक ६.१.८६ 


ATW 


विवरणपञ अ. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद रायगड 
bes tei bal ची | शेवटी पदे पुढे चालू | ज्या दिनांकापयं er 


श्रेणी संख्या | ठेवण्यात आलेला झा.नि. व | पदे चालू ठेवाव 
दिनांक याची तो दिनांक 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या 
तो झासन निर्णय 


.पीएचसी/२००३/प्रक्र.२६१/ 


raya 09.09.2092 मागणी क्र.३आर,२२१० 
आ-५/दिनांक १७.७.२००६ शा.नि.क्र.अपदे-२०१७/ ते .सेवा व सार्व.आरोग्य ०६- 
प्रक्र.१६०/आरोग्य ३अ, FO0Q209€ | सार्व.आरोग्य ००१, संचालन व 


दिनांक .०९ फेब्रुवारी २०१८ प्रशासन ००१ (४) गट 


वैदय.अधि.२२१०-०३७१ 


